RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


D10 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ८ , अंक ४० ] 


सोमवार , मार्च २८ , २०२२ / चैत्र ७ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ९ ४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ मार्च २०२२ . 


अधिसूचना 
अहमदनगर महानगरपालिका सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) ( सुधारणा ) नियम , २०२२ . 

क्रमांक अमपा -२०२० /प्र.क्र . २०५ / नवि - २५.- अहमदनगर महानगरपालिकेमध्ये अंमलात असलेले सध्याचे अहमदनगर 
महानगरपालिका सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम , २०१६ मध्ये , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ४५७ ( ३ ) 
अंतर्गत , अहमदनगर महानगरपालिकेतील अग्निशमन विभागातील विविध पदांवर करावयाच्या नियुक्त्यांचे नियमन व सेवांचे वर्गीकरण 
करण्यासाठी याद्वारे पुढील नियम करण्यात येत आहेत 

नियम 


१ . 


१. संक्षिप्त नाव , प्रांरभ व व्याप्ती : 

या नियमांना “ अहमदनगर महानगरपालिका सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) ( सुधारणा ) नियम , २०२२ " असे 
संबोधण्यात येईल . 
२. हे नियम अंतिमरित्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येतील . 

या नियमांन्वये , अहमदनगर महानगरपालिका सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम , २०१६ ( यात यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ मुख्य नियम " असा करण्यात आला आहे ) च्या परिशिष्ट ( २ ) मधील तक्त्यातील अ.क्र . ११६ ते अ.क्र . १२३ 
या अनुक्रमांकासमोरील पदांच्या “ नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी ” आणि “ नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती ” यामध्ये 
खालील तक्त्यातील उक्त क्रमांकासमोरील पदासमोर दर्शविल्यानुसार सुधारणा करण्यात येत आहे . 

या नियमांस मुख्य नियमांतील अन्य सर्व तरतुदी यथास्थिती लागू राहतील . 


३ . 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शं.त्र्यं . जाधव , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - ९४-१ 


अहमदनगर महानगरपालिका सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) ( सुधारणा ) नियम , २०२१ 

परिशिष्ट ( २ 
) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४५ व ५३ ( १ ) च्या तरतुदीनुसार नेमणूक करावयाच्या पदांसाठी कलम ४५ ( ३ ) व ४५७ ( ३ ) अन्वये 

विहित शैक्षणिक व इतर अर्हता [ पहा ( नियम ३ ) ] अ.क्र . सेवा व संवर्ग 

पदनाम नेमणुकीची 
पद्धत 

नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती व टक्केवारी १. नामनिर्देशन २. पदोन्नती 

३. प्रतिनियुक्ती 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) ११६ अग्निशमन सेवा मुख्य अग्निशमन अधिकारी 

पदोन्नती अहमदनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी या पदावर किमान ०३ वर्षे सेवा पुर्ण ( Chief Fire Officer ) 

झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल . ( ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास , सदर अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत , राज्य / केंद्र शासन / निमशासकीय / स्थानिक रु.१५६००-३९ १००+ ग्रेड पे ५४०० / - ) 

स्वराज्य संस्था यांच्या सेवेतील समकक्ष पद किमान ०३ वर्षांपासून धारण करणाऱ्या योग्य अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करता येईल . 


श्रेणी -१ 


१०० % 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २८ , २०२२ / चैत्र ७ , शके १ ९ ४४ 


११७ 


अग्निशमन सेवा 


उप अग्निशमन अधिकारी 


पदोन्नती 


१०० % 


श्रेणी -२ 


( Deputy Chief Fire Officer ) 


( ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८०० + ग्रेड पे ४४०० / - ) 


अहमदनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील स्थानक अधिकारी या पदावर किमान ०३ वर्षे सेवा पुर्ण झालेल्या व राष्ट्रीय / राज्य अग्निशमन सेवा महाविद्यालय , नागपूर यांच्याकडील पदवी ( बी.ई.फायर ) किंवा Divisional Fire Officer पाठ्यक्रम ( अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका ) किंवा The Institution of Fire Engineers ( U.K./India ) या संस्थेकडील सदस्यत्व ( M.I. Fire ) किंवा कोणत्याही शाखेची पदवी प्राप्त केल्यानंतर The Institution of Fire Engineers ( U.K. ) यांचे सदस्यत्व प्राप्त केलेल्या अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल . पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास , सदर अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत , राज्य / केंद्र शासन / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या सेवेतील समकक्ष पद किमान ०३ वर्षांपासून धारण करणाऱ्या योग्य अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करता येईल . अहमदनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सब ऑफीसर या पदावर किमान ०३ वर्षे सेवा पुर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल . 


प्रतिनियुक्ती 


११८ 


अग्निशमन सेवा 


पदोन्नती 


१०० % 


श्रेणी -३ 


स्थानक अधिकारी ( अग्निशमन केंद्र अधिकारी ) ( Fire Station Officer ) ( ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८०० + ग्रेड पे ४२०० / - ) 


अ.क्र . 


सेवा व संवर्ग 


पदनाम 


नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 


नेमणुकीची 
पद्धत 

व टक्केवारी १. नामनिर्देशन २. पदोन्नती ३. प्रतिनियुक्ती 

( ४ ) नामनिर्देशन 


( १ ) 


( ३ ) 


( २ ) अग्निशमन सेवा 


११ ९ 


सब ऑफीसर 


श्रेणी -३ 


२५ % 


( Fire Fighter Superintendent ) 


( ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८०० + ग्रेड पे ४२०० / - ) 


( ५ ) 
1 ) कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असावा . ब ) राष्ट्रीय / राज्य अग्निशमन सेवा महाविद्यालय , नागपूर यांच्याकडील Station Officer & Instructor पाठ्यक्रम 

( अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका ) उत्तीर्ण असावा , किंवा , महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी , महाराष्ट्र शासन यांचा १ वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पुर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers ( U.K./India ) या संस्थेकडून Grade - १ 

ही पदवी प्राप्त केलेली असावी . क ) ड - वर्ग महानगरपालिका / शासकीय / निमशासकीय सेवेमध्ये फायरमन / चालक यंत्रचालक या पदावर किमान किंवा 

समकक्ष पदावर किमान ३ वर्षे सेवा पुर्ण केलेला असावा . ड ) मराठी भाषेचे ज्ञान असावे . इ ) शारीरिक पात्रता : 

१ ) उंची - किमान १६५ सें.मी. ( महिला उमेदवारांची उंची किमान १६२ सें.मी. ) २ ) छाती - साधारण ८१ सें.मी. , फुगवून ५ सें.मी. जास्त ( महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही ) ३ ) वजन - किमान ५० कि.ग्रॅ . 

४ ) दृष्टी - चांगली . फ ) वयोमर्यादा - उमेदवाराचे वय ४० वर्षांपेक्षा अधिक असू नये . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २८ , २०२२ / चैत्र ७ , शके १ ९ ४४ 


पदोन्नती 


७५ % 


नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या अहमदनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील लिडींग फायरमन या पदावर किमान ०३ वर्षे सेवा पुर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल . 


१२० 


पदोन्नती 


अग्निशमन सेवा 
श्रेणी -३ 


१०० % 


लिडींग फायरमन ( Fire Fighter Supervisor ) ( ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी रु.५२००-२०२०० + ग्रेड पे २४०० / - ) 


अहमदनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील फायरमन किंवा ड्रायव्हर ऑपरेटर या पदावर किमान ०३ वर्षे सेवा पुर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे ५०:५० या प्रमाणात पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल .. 


अ.क्र . 


सेवा व संवर्ग 


१ 


पदनाम 


नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 


नेमणुकीची 
पद्धत 

व टक्केवारी १. नामनिर्देशन २. पदोन्नती ३. प्रतिनियुक्ती 

( ४ ) नामनिर्देशन 


( १ ) 


( ३ ) 


१२१ 


( २ ) अग्निशमन सेवा 
श्रणा -३ 


ड्रायव्हर ऑपरेटर 


1 ) 


महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ( एस . एस.सी. ) उत्तीर्ण . 


१०० % 


( Fire Fighter Driver ) ( ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी रु.५२००-२०२०० + ग्रेड पे १ ९ ०० / - ) 


ब ) राष्ट्रीय / राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र , महाराष्ट्र शासन , मुंबई यांचा ६ महिने कालावधीचा अग्निशामक प्रशिक्षण 

पाठ्यक्रम पुर्ण . 


क ) वैध जड वाहन चालविण्याचा परवाना आवश्यक . 


ड ) जड वाहन चालक म्हणून किमान ३ वर्षे काम केल्याचा अनुभव आवश्यक . 


इ ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक . 


फ ) शारीरिक पात्रता : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २८ , २०२२ / चैत्र ७ , शके १ ९ ४४ 


१ ) उंची - किमान १६५ सें.मी. ( महिला उमेदवारांची उंची किमान १६२ सें.मी. ) २ ) छाती - साधारण ८१ सें.मी. , फुगवून ५ सें.मी. जास्त ( महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही ) ३ ) वजन - किमान ५० कि.ग्रॅ . 

४ ) दृष्टी - चांगली . ग ) वयोमर्यादा - उमेदवाराचे वय ३० वर्षांपेक्षा अधिक असू नये . 


अ.क्र . 


सेवा व संवर्ग 


पदनाम 


नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 


नेमणुकीची 
पद्धत 

व टक्केवारी १. नामनिर्देशन २. पदोन्नती ३. प्रतिनियुक्ती 

( ४ ) नामनिर्देशन 


( १ ) 


( ३ ) 


१२२ 


( २ ) अग्निशमन सेवा 
श्रणा -३ 


फायरमन 


1 ) 


महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ( एस . एस.सी. ) उत्तीर्ण . 


१०० % 


( Fireman ) ( ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी रु.५२००-२०२०० + ग्रेड पे २००० / - ) 


ब ) राष्ट्रीय / राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र , महाराष्ट्र शासन , मुंबई यांचा ६ महिने कालावधीचा अग्निशामक प्रशिक्षण 

पाठ्यक्रम पुर्ण . 


क ) शारीरिक पात्रता : 


१ ) उंची - किमान १६५ सें.मी. ( महिला उमेदवारांची उंची किमान १६२ सें.मी. ) २ ) छाती - साधारण ८१ सें.मी. , फुगवून ५ सें.मी. जास्त ( महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही ) ३ ) वजन - किमान ५० कि.ग्रॅ . 

४ ) दृष्टी- चांगली . ड ) वयोमर्यादा - उमेदवाराचे वय ३० वर्षांपेक्षा अधिक असू नये . 


21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २८ , २०२२ / चैत्र ७ , शके १ ९ ४४ 


१२३ 


नामनिर्देशन 


1 ) 


अग्निशमन सेवा 
श्रेणी -४ 


फायरमन मदतनीस ( Fire Fighter Bigari ) 


महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ( एस . एस.सी. ) उत्तीर्ण . 


१०० % 


ब ) शारीरिक पात्रता : 


१ ) उंची - किमान १६५ सें.मी. ( महिला उमेदवारांची उंची किमान १६२ सें.मी. ) २ ) छाती - साधारण ८१ सें.मी. , फुगवून ५ सें.मी. जास्त ( महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही ) ३ ) वजन - किमान ५० कि.ग्रॅ . 

४ ) दृष्टी - चांगली . क ) वयोमर्यादा - उमेदवाराचे वय ३० वर्षांपेक्षा अधिक असू नये . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शं.त्र्यं . जाधव , शासनाचे उप सचिव . 


